महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या 
पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजनेस पात्र नावास 
आणि अनुदान रकमेस वित्तीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र. ५३४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ :-१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सिसाअ 
७२२३/प्र.क्र.५३४/सां.का.४, दि. १८ ऑगस्ट, 2023 
२) सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे यांचे पत्र क्र. 
मरासिंसाअ/२२६२-६३ /२०२३, दि. २६ ऑक्टोबर, २०२३. 


शासन शुध्दिपत्रक: 
उपरनिर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयातील खालील परिच्छेद २ मध्ये नमुद: 


२. सदर खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधान लेखाशीर्ष २२०५, कला व संस्कृतीचे यांचे 
प्रचालन (०९)सिंधी साहित्य अकादमी (०९) (०१) सिंधी साहित्य अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), 
(२२०५ १६९७) ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखा शीर्षाखालील सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. 

या ऐवजी 


२. सदर खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधान लेखाशीर्ष २२०५, कला व संस्कृतीचे यांचे 
प्रचालन (०९)सिंधी साहित्य अकादमी (०९) (09) सिंधी साहित्य अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), 
(२२०५ १६९७) ३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखा श्ीर्षाखालील सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. सदर अनुदान खर्च झाल्यानंतर 
उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होणार असल्याने सदर अनुदान “सशर्त” मंजूर करण्यात येत आहे. 

असे वाचावे. 
0. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१२१६४१०१०४२३ 
असा आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
A N | R D H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd7ff442 
S U RY. A K A NT b98831311214458302, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CDO4EE1899269D4F 
‘AAF88991AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA SURYAKANT 
DESHPANDE टी 
Date: 2023.12.14 15:22:44 405'30' 


(अनिरुध्द सु. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२.प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सिंसाअ ७२२३/प्र.क्र. ५३४/सां.का.४ 


३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 
कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई yoo ००१. 

५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


